थकौत जल आकार देयकांच्या 


प्रदानास शासन मंजुरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:डब्ल्यूटीए-१००२/१२२०/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,दिनांक: ९ ऑक्टोबर,२००३. 


Sea अपर पोलीस आयुक्त, पश्‍चिम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.९३६४/अपोआ/ पप्रावि/ कक्ष-६/ २००२, दि. २४.१०.२००२, 


शासन निर्णय:-अपर पोलीस आयुक्त,पश्‍चिम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
सांताक्रुझ पोलीस ठाण्यांच्या अखत्यारीतील जलजोडणी क्र.टी-५७१०००८ ची मार्च २००१ ते 
मे २००१ या कालावधीची जल आकाराची थकीत रक्‍कम रु.५९५/- (रुपये पाचशे पंच्याण्णव 
फक्त) प्रदान करण्यास शासन मंजुरी देत आहे 

सदर खर्च "२०५५, पोलीस-१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस-(०२) शहर 
पोलीस-(०२) (०१) आस्थापना-०५, कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो 
सन २००३-२००४ 'च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः विअप्र-१०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, 
दिनांक ११ जुलै,२००१ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, 
भाग-पहिला, उप विभाग - एक मधील अनुक्रमांक-६,नियम क्रमांक-४० अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ro 


( ब. बा. चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
Cate आयुक्त, गृहन्मुंबई 
अपार पोलीस आयुक्त, पश्‍चिम प्रादेशिक विभाग,मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
अध्यिदान व लेखा. अधिकारी, मुंबई, 
निःवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
त्वित्त विभाग (व्यय्य-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (कार्म्यासन पोल-७. 


